मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाचे कार्यालय यामधील सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी सन २०२१ मधील सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षा आयोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २२ डिसेंबर, २०२१ 
वाचा - 
१) झासन परिपत्रक क्रमांक: सेप्रप-२०२१/प्र.क्र.४१/का.१७, दिनांक of ऑगस्ट, २०२१ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक: सेप्रप-२०२१/प्र.क्र.४१/का.१७, दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१ 
३) शासन परिपत्रक क्रमांक: सेप्रप-२०२१/प्र.क्र.४१/का.१७, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२१ 
शासन परिपत्रक - 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी, सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, १९७७ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या 
सुधारणांनुसार परीक्षा आयोजित करण्यात येते. अनुषंगाने मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी सन २०२१ मधील सेवाप्रवेशोत्तर 


सिडनहेॅम वाणिज्य व अर्थशास्र महाविद्यालय, बी रोड, चर्चगेट, मुंबई Yoo ०२० येथे आयोजित करण्यात 


येत आहे. 

२. मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या 
आधारे सदर परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांची नावे, विभाग व त्यांचे आसन क्रमांक 
इत्यादी माहिती परिशिष्ट “ अ” मध्ये दर्शविली आहे. मागील वर्षातील गुणांनुसार संबंधित विषयांमध्ये 
सूट मिळालेल्या उमेदवारांची नावे परिशिष्ट “ब” मध्ये आणि परीक्षेचे स्थळ व वेळापत्रक इत्यादी माहिती 
परिशिष्ट “क ”_ मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. उमेदवारांना परीक्षेसाठी दिलेल्या महत्वाच्या सूचना 
परिशिष्ट “ड” मध्ये नमूद केल्या असून सदरहू परिशिष्टे सोबत जोडली आहेत. 

३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात 
येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला प्रवेश दिलेल्या सर्व उमेदवारांच्या निदर्शनास आणून त्याबाबतची 
नोंद आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. 

४. सोबतच्या परिशिष्ट “क” मध्ये (*) असे चिन्हांकन केलेल्या विषयांची अधिकृत शासकीय मूळ 


पुस्तके अथवा विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या संबंधित अधिकृत शासकीय 
पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी राहील. मात्र अज्ञा विहित केलेल्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


पुस्तकांमध्ये अन्य कोणतेही लिखाण केलेले नसावे. याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही साहित्य/टिप्पण्या 
इत्यादी परीक्षेच्या वेळी वापरता येणार नाहीत. 
५. सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” आणि “ब” मधील तपशिलामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी असल्यास 
संबंधित उमेदवारांनी त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागास दि. २० डिसेंबर, २०२१ पूर्वी लेखी स्वरुपात 
अवगत करावे. 
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२२२११२५००४९०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Sangita Anant Tanksale 
a al | t a al a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a9c282c2610bd9cdd5979909e26290aff1 e88aa7781 


Tanksale a 
(संगीता अं. टांकसाळे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राने ) 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक: सेप्रप-२०२१/प्र.क्र.४१/का-१७, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ सोबतचे सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०२१ साठी प्रवेश देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा 


तपशील. 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
a श्री. ओमप्रकाऱ वडेन्ना आरठोवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२ श्री. दिनेश विजय आपटे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
३ श्री. रोहित रविंद्र आहेर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
४ श्रीम. सोनाली रामचंद्र आळदर ग्राम विकास विभाग 
५ श्रीम. भाग्यश्री गंगाधर अनपलवार  । गृहनिर्माण विभाग 
६ श्रीम. उज्वला दत्तात्रय औताडे महसूल व वन विभाग 
७ श्री. नंदू धनराज बागुल नगर विकास विभाग 
श्री. विजय महादेव बावकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
९ श्रीम. सारिका अरविद भोसले सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
| ao | o _ श्रीम. शितल शिवाजी भाबड नगर विकास विभाग 
| 99 | श्रीम. मिनल सूर्यकांत भगत जलसंपदा विभाग 
१२ | श्री. सचिन गोविद बोले कृषि व पदूम 
93 श्री. राहुल आनंदराव भंडळकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१४ | श्रीम. भाग्यश्री आण्णसाहेब भोर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१५ _ श्री. Fear नरसिंग बेडगे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१६ | al. दिगंबर काशिनाथ आधुरे नगर विकास विभाग 
१७ | SiH. हौळलजा कैलाश बाबर आदिवासी विकास विभाग 
(श्रीम. हौळजा रामनाथ कदम) 
१८ | att. दिनेश किसन बैसाणे कृषि व पदूम विभाग 
99 श्री. गणेडा रमेश बच्छाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२०  । श्री. प्रतिक अंबादास भुजबळ गृह विभाग 
२१ _ श्रीम. सोनम द. बाणे विधि व न्याय विभाग 
२२ श्रीम. राजश्री राम भोसले महसूल व वन विभाग 
२३ | ait. शुभम गंगाधरराव बामणे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२४ श्रीम. तेजस्विनी राजाराम भांगे नगर विकास विभाग 
२५ श्री. गोकुळ बापू बोरसे गृह विभाग 
२६ «| a. प्रविण कचेश्वर बोडके जलसंपदा विभाग 
२७ | ait. लक्ष्मण विष्णु बेनके विधि व न्याय विभाग 
२८ _ श्रीम. प्रीती समीर भाटकर सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
२९ | atl. निखिल नागनाथ भंडारे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
३० | a. ओमकार ada भिवडे महसूल व वन विभाग 
३१ | श्रीम. वेशाली नारायण भोयल्लू गृह विभाग 
३२ श्री. रविंद्र बाबासाहेब बडे अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
३३ श्री. गौरव नानाजी चव्हाण कृषि व पदूम 
३४ श्री. अनिल त्र्यंबक चौधरी संसदीय कार्य विभाग 
३५ | aM. राजेंद्र त्रिबकराव चांदगुडे विधि व न्याय विभाग 
३६ श्रीम. पुर्वा प्रमोद चव्हाण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
३७ | a. रेश्मा महादेव चौगुले सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३८  । श्री. श्यामसुंदर सुदाम चेपटे महसूल व वन विभाग 
३९ श्री. शिवाजी ठकाराम चोभे जलसंपदा विभाग 
४० | श्री. अभिजीत कुंडलिक चव्हाण कृषि व पदूम 
४१ | shy. संगिता गोपाळ चौधरी जलसंपदा विभाग 
४२ | at. दिपक प्रभाकरराव चोपडे महसूल व वन विभाग 
४३  । श्रीम. सारिका अनिल चव्हाण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
४४ | atl. भुजंग बाबुराव चिताकोटे कृषि व पदूम विभाग 
४५ | श्री. प्रकाश पुंडलिक चोरगे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
४६ श्री. सुरेश चरण चव्हाण उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४७ | a. स्वप्नील लक्ष्मण चौगुले महसूल व वन विभाग 
४८ | ah. चंद्रदिप मधुकर दुबोले कृषि व पदूम विभाग 
४९ । श्रीम. लिनता रतिराम डोथे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
yo | al. नारायण कल्याण डोळस सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५१ _ श्री. संदिप रामदास दवणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
५२ श्रीम. आशा सिध्दू धनगर मृद व जलसंधारण विभाग 
५३ | at. प्रविण आनंदा देसाई महसूल व वन विभाग 
५४ | alt. आश्विनी शांकर चाटे जलसंपदा विभाग 
५५ | att. यशवंत रामा ढोणे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५६ | ait. येमाजी गोविंद धुमाळ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
५७ | Sit. ओंकार शांकर ढोले पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
५८ | att. अजित हणमंत दिवटे ग्राम विकास विभाग 
५९ श्रीम. राधा रामजी ढाकरे मृद व जलसंधारण विभाग 
go | श्री. विशाल पद्माकर देवरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६१ | sf. प्रसाद संजय ढगे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
६२ श्रीम. सोनाली विष्णु धोत्रे महसूल व वन विभाग 
६३ | a. पुनम वेजनाथ देवगुणे गृह विभाग 
६४ | SH. कल्याणी नवनाथ देवकर वित्त विभाग 
६५ श्री. Hares मनोहर देसाई आदिवासी विकास विभाग 


६६ | श्रीम. उर्मिला सं. धावणे 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


६७ | al. कमलाकर बाबुराव दाडगे 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


६८ | श्री. विलास दयाराम डहाळे 


ग्रामविकास विभाग 


६९ | ait. राहुल Spar इथापे नगर विकास विभाग 

go श्री. श्रीराम पुरुषोत्तम फुलबांधे वित्त विभाग 

७१ श्री. शैलेश ईश्वरदत्त गजरे विधि व न्याय विभाग 

७२ | at. ज्ञानेश्वर दगडूबा गोगे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
७३ श्री. जगन्नाथ समाधान गाढवे (गाढे) | महसूल व वन विभाग 

७४ श्री. तुषार किशोर गंभीरे वित्त विभाग 

७५ श्री. मयुर शिवाजी गवारे सामान्य प्रशासन विभाग 
७६ श्री. विजय सुदाम गायकवाड जलसंपदा विभाग 

७७ _ श्री. शुभम भगवान गायकवाड महसूल व वन विभाग 

७८ श्री. रविंद्र राजकुमार घोंगडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७९ श्रीम. पूजा भगवान गोरे नियोजन विभाग 


८० _ | श्री. शुभम अशोकराव घुगे 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


८१ | att. रविकिरण रामदास गोरे 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


८२ | ate. सोनाली रघुनाथ गावडे जलसंपदा विभाग 

८३ श्री. शंकर भगवान घुले उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
८४ | श्रीम. श्वेता अशोक घोटकर शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
८५ श्री. अभिषेक राजेंद्र गाडवे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

८६ श्री. विनायक वसंतराव गुरव मृद व जलसंधारण विभाग 

८७ | श्री. सचिन अशोक गावडे ग्राम विकास विभाग 

८८ | श्रीम. सविता मनोज घोगले महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

८९  । श्री. मधुकर चा. गोडसे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

९० | श्रीम. विद्या सुबराव घागरे कृषि व पदूम 

९१ | atl. अजय रामचंद्र गावडे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
९२ श्रीम. वरदा भवनेश्वरकुमार गेरा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


93 श्री. विलास यशवंत गवळी 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


९४ | ait. इंद्रजित नानासाहेब घुले 


कृषि व पदूम 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
९५ | श्रीम. सिमा भगवान हरकळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
९६ श्री. प्रमोद बाबाजी हरयाण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
९७ श्री. माधव जनार्धन इंद्राळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
९८ | at. संतोष दिनकर इंगळे कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
९९ | sha. देवयानी हे. गोसावी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१०० oo | SIH. संजना कमलेश जाधव सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१०१ | श्री. निलेश गणेश जाधव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
१०२ | ait. संजय सुर्यकांत जोशी नगर विकास विभाग 
१०३ | श्री. शहोखर तुकाराम जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१०४ | श्री. मनोज WHat जाधव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१०५ | श्रीम. जान्हवी रामचंद्र जानकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१०६ | at. संदिप चंद्रकांत जाधव जलसंपदा विभाग 
१०७ | ail. विशाल प्रकाश जाधव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१०८ | श्री. कमलेश विलास जऱ्हाड नियोजन विभाग 
१०९ | श्री. शुभम राजेंद्र जोशी विधि व न्याय विभाग 
११० | श्री. निलेडठा मुगुटराव जाधव गृह विभाग 
999 श्रीम. निलिमा रमेश जगताप मृद व जलसंधारण विभाग 
992. श्री. भाग्येश लक्ष्मण जावळे उद्योग, ऊर्जाव कामगार विभाग 
993 श्री. अमोल मंगळ जाधव जलसंपदा विभाग 
११४ | St. पवन डिगंबर खळाणे कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
११५ श्री. प्रफुल पांडुरंग खेडेकर कृषि व पदूम 
११६ | श्रीम. हर्मिळा सचिन कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(श्रीम. शर्मिला बलवंत राणे) 
११७ | श्रीम. सिद्धी सुधीर कौर जलसंपदा विभाग 
११८ | al. पांडुरंग सदानंद कांबळी मृद व जलसंधारण विभाग 
११९ | श्री. विजय प्रल्हाद खोडेवाड अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१२० | SH. लक्ष्मण महादेव कसेकर शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१२१ | श्री. केलास दामोधर खेडेकर अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
१२२ | श्री. अशोक गोविद काटे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१२३ | श्री. विजय अशोक काळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१२४ श्रीम. मनिषा विश्वंभर कदम नियोजन विभाग 
१२५ श्री. धनराज मोहनराव कांबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१२६ | at. चैतन्य बजरंग कोष्टी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१२७ | श्री. योगेश बापूसाहेब कांबळे कृषि व पदूम 
१२८ | श्री. सचिन अंकुडाराव कदम विधि व न्याय विभाग 
१२९ | site. प्रिया विनायक कुलकर्णी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३० | श्री. प्रदिप सुधाकरराव Grae जलसंपदा विभाग 
१३१ | श्रीम. जया कालिदास कावले महसूल व वन विभाग 
१३२ । श्रीम. सुषमा नविंद्र कांबरे मृद व जलसंधारण विभाग 
१३३ | at. योगेडा काशिराम कदम कृषि व पदूम विभाग 
१३४ | श्रीम. राणी गहिनीनाथ कुडके इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१३५ | श्री. संदीप दत्तात्रय कोरडे जलसंपदा विभाग 
१३६ | श्री. संदिप सुखदेव कदम महसूल व वन विभाग 
१३७ । श्रीम. मनाली महेंद्र कदम वित्त विभाग 
१३८ | श्रीम. श्रध्दा BHR कुरुलकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३९ | श्री. WaT भिवाजी कसरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१४० | श्री. निलेड मारुती काकडे गृहनिर्माण विभाग 
१४१ | al. सतिठा संजय कदम सामान्य प्रशासन विभाग 
१४२ | श्री. प्रविण जगन्नाथ कुंजीर गृहनिर्माण विभाग 
१४३ | श्रीम. विद्या Wat कुचेकर जलसंपदा विभाग 
१४४ | श्री. ओमकार विजय केंजळे वित्त विभाग 
१४५ | ait. पवन लिलाधर कुटे ग्राम विकास विभाग 
१४६ | ait. दिपक कृष्णा कांबळे महिला व बाळ विकास विभाग 
१४७ श्री. धनराज मोहनराव कांबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४८ | श्री. अभिजीत प्रल्हाद कांबळे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१४९ श्री. हेमंत हारदराव लेदाडे महसूल व वन विभाग 
१५० | श्रीम. पुजा गणेश लांजेकर विधि व न्याय विभाग 
949 श्री. महेश अशोक लोळे महसूल व वन विभाग 
१५२ | श्री. अमित देविदासराव मोरे नगर विकास विभाग 
q43 श्रीम. करिश्मा करीम मुलाणी गुह विभाग 
१५४ | श्री. राहुल विरभान मोरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१५५ | श्रीम. सहिना हसीना गौसमहंमद संसदीय कार्य विभाग 

मुजावर 

१५६ | श्री. ललित चिंतामण मोळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१५७ | श्री. राहुल शिवराम मोरे आदिवासी विकास विभाग 
१५८ | श्री. सुहास आप्पासाहेब मगदूम विधि व न्याय विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१५९ | aft. संभाजी सर्जराव माने सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६० | St. रमाकांत श्रीमंत माळी जलसंपदा विभाग 
१६१ | श्री. जगदीशा श्रीधरराव मढवे गृह विभाग 
१६२ | STH. प्रियंका भास्कर मिसाळ जलसंपदा विभाग 
१६३ श्रीम. मनिषा नवनाथ माळवे वित्त विभाग 
१६४ श्री. कौशिक रामचंद्र मोरे महसूल व वन विभाग 
१६५ | श्री. आनंद अशोकराव महाजन गृहनिर्माण विभाग 
१६६ | श्रीम. शमिका उमेश मळेकर गृह विभाग 
१६७ | st. महेद्र शिवराम माने महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग 
१६८ | श्री. अपुल चेतराम नाईक वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१६९ | STH. सीमा आबासो नाझीरकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१७० श्री. केतन सुरेश नवले महसूल व वन विभाग 
१७१ । श्रीम. श्रुती प्रकाश नळकांडे विधि व न्याय विभाग 
१७२ | at. रघुविर प. नाईक शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
q03 श्री. विश्वेश्वर दत्तात्रय नकाते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१७४ | श्री. पवन विलास नेलेकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१७५ | श्रीम. आश्विनी हनुमंत नरवडे कृषि व पदूम 
१७६ श्री. क्रतुराज शिवाजी निकम नगर विकास विभाग 
१७७ | श्रीम. शितल रा. नाईक सामान्य प्रशासन विभाग 
१७८ श्री. संतोष विठ्ठल नाईकनवरे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१७९ | श्रीम. अदिती अनिल नाडकर्णी गुह विभाग 
१८० | श्री. विनायक उत्तम पाटील महिला व बाल विकास विभाग 
१८१ | श्री. अभय धर्मा पवार कृषि व पदूम विभाग 
१८२ श्री. हर्षल प्रभाकर पाटील अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१८३ | श्रीम. कांचन काशिनाथ पवार कृषि व पदूम 
१८४ | श्री. निसार मुसा पठाण सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१८५ श्री. प्रशांत दडारथ पाटकर शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१८६ | at. शरद सिताराम पवार महसूल व वन विभाग 
१८७ श्री. संतोष शांकरराव पाटील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१८८ | श्री. अजय गणेडाराव पवार गुह विभाग 
१८९ | att. सतिठा व्यंकटराव पवार नियोजन विभाग 
१९० | ST. संदेश रावसाहेब पवार सामान्य प्रशासन विभाग 
१९१ | ait. प्रसाद सदानंद पवार जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१९२ | श्रीम. अश्विनी अ. पोतलवाड उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
983 श्री. निखिल व्यंकटराव पाटील अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१९४ | श्री. भालचंद्र काशिनाथ पालव उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१९५ | at. संदीप सदानंद पाटील जलसंपदा विभाग 
१९६ | श्री. वैभव शरद पवार विधि व न्याय विभाग 
१९७ | श्री. शिरीष लाडक्या पडोल्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१९८ श्री. देवेद्र सिताराम पवार गृह विभाग 
१९९ श्री. संदिप भारत पाटील महसूल व वन विभाग 
२०० | श्रीम. जयश्री विठठल पवनीकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२०१ श्री. अमित अनिल पाटसकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२०२ | at. योगेश लक्ष्मण पाटील नियोजन विभाग 
२०३ | श्री. रामानंद हिरा पाडवी गुह विभाग 
२०४ | श्रीम. पौर्णिमा पोपट पोमण सामान्य प्रशासन विभाग 
२०५ | श्री. अमृत अशोक पाटील महसूल व वन विभाग 
२०६ श्री. गौरव ब्रम्हा पवार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२०७ | श्री. सोपान भाऊसाहेब पंडीत गृह विभाग 
२०८ श्री. अभिजित लक्ष्मीकांत पातकर सामान्य प्रशासन विभाग 
२०९ | श्री. सुभाष सदाशिव पाटील वित्त विभाग 
२१० | श्री. दिग्विजय दिलीप पाटील जलसंपदा विभाग 
२११ | श्रीम. नियती बा. परब महसूल व वन विभाग 
२१२ श्री. सयाजीराव बाजीराव पारखे आदिवासी विकास विभाग 
293 श्री. संगप्पा प्रभदेवा परीट गृह विभाग 
२१४ श्री. नील शांताराम परब सामान्य प्रशासन विभाग 
२१५ | श्री. नितीन दयपालसिग परदेशी वित्त विभाग 
२१६ | श्री. अमोल प्रतापराव पाटील वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२१७ | at. त्रच्षीकेडा बापू परब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२१८ श्री. अनिल प्रल्हाद राठोड वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२१९ श्रीम. संपदा कमलाकर राणे आदिवासी विकास विभाग 
२२० | श्रीम. वेदिका रमेश राठोड सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
२२१ श्री. मनोज अनंत राजेशिर्के वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२२२ | aT. अजय शंकर राऊत महसूल व वन विभाग 
223 श्री. विवेक भगवान राणे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२२४ श्री. अमोल दिलीप शिरुडकर नगर विकास विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
224 श्री. राहुल कमलाकर सावंत कृषि व पदूम 
२२६ श्री. सुदर्शन भिमराव शिंगाडे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२२७ | aT. शुभांगी दिनकर सानप उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२२८ | श्रीम. कल्याणी महादेव Ula आदिवासी विकास विभाग 
२२९ श्री. गंगाराम लक्ष्मण साबळे विधि व न्याय विभाग 
२३० | al. राहुल जयवंत सुर्यवंशी गृह विभाग 
239 | श्रीम. कोमल किसन सावत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२३२ | श्रीम. पूजा दि. सैतवडेकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
233 श्री. अरुणकुमार वसंतराव सुरडकर | ग्राम विकास विभाग 
२३४ | ait. मंगेश वसंत सुर्वे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२३५ | श्रीम. कोमल सुनिल सामंत जलसंपदा विभाग 
२३६ | ai. अच्युत maT शिधये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२३७ | श्री. अविनाश तुकाराम सकपाळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२३८ | श्री. विकास कल्याण शिंदे वित्त विभाग 
२३९ श्री. विजय पुंडलिक शिंदे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२४० | ait. रघुवीर विनायक सर्ज वित्त विभाग 
289 श्री. लक्ष्मीकांत वसंत सावंत सामान्य प्रशासन विभाग 
२४२ | श्री. वहाजाद्दिन वलीयोद्दिन शोख जलसंपदा विभाग 
243 श्री. आनंद महादेव शिदे महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग 
२४४ | al. अमोल दिपक सस्कर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२४५ | ATA. रेणुका गुंडप्पा सक्रेवार वित्त विभाग 
२४६ श्री. हनुमंत भगवान शिदे जलसंपदा विभाग 
२४७ | at. मारोती कोंडीबा सुरवसे नगर विकास विभाग 
२४८ | at. अविनाश सुनिल ताम्हाणे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२४९ श्रीम. सोनाली मंगेश तामोरे महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग 
२५० | श्री. यशवंत निळोबा थोरात गृह विभाग 
२५१ । श्रीम. सुषमा मोहन वाघ कृषि व पदूम विभाग 
२५२ | ait. अजय भानुदास वाघमारे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
243 श्री. सखाराम अनंत वंजारे सामान्य प्रशासन विभाग 
२५४ | श्री. मनोज कोंडू वांगड सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२५५ | श्रीम. मंदोदरी आप्पासाहेब वाकडे  । वित्त विभाग 
२५६ | at. बळीराम रा. वर्मा गृह विभाग 
२५७ | si. अप्पासाहेब बिरा वगरे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
२५८ | श्री. अभिषेक माणिकराव वसू सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२५९ | ait. योगेश शिवाजी येलमार कृषि व पदूम विभाग 
2g0 श्री. अजुन तुकाराम sol गृहनिर्माण विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


(झासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप्र-२०२१/प्र.क्र.४१/का.१७, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ चे सहपत्र.) 


परिशिष्ट“ब” ब 99 


मागील सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेस बसून ज्या विषयात सूट मिळाली आहे अशा उमेदवारांची नावे 


व इतर तपशील 
मागील | सहायक कक्ष अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालय/विभागाचे नाव पेपर | पेपर | पेपर | पेपर 
परीक्षेचा क्र.१ |. ।क्र.३ | क्र.४ 
आसन 
क्रमांक 
८८ | श्रीम. पुजा गणेश लांजेकर विधि व न्याय विभाग सूट | - | - | सूट 
४५ | aT. शैलेश इंश्वरदत्त गजरे विधि व न्याय विभाग | - | सूट | -- | सूट 
०७ | श्री. रविद्र बाबासाहेब बडे अल्पसंख्याक विकास विभाग | --_| - | - | सूट 
43 श्री. राहुल अंकुश इथापे नगर विकास विभाग | - | - | सूट | सूट 
६४ | श्री. संजय सूर्यकांत जोशी नगर विकास विभाग | --_| - | - | सूट 
१५८ | श्री. मारोती कोडीबा सुरवसे नगर विकास विभाग | - | सूट | -- | सूट 
५६ | श्री. निलेश गणेडा जाधव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यविभाग | -- | सूट | -- | — | 
१३९ | SH. वेदिका रमे राठोड सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग We We P| : सूट 
प२ श्री. माधव जनार्धन इंद्राळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग | -- | 7 | -- | is | -- | 5 सूट 
६० | श्रीम. संजना कमलेश जाधव सार्वजनिक बांधकाम विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१३८ | श्रीम. संपदा कमलाकर राणे आदिवासी विकास विभाग सूट | -- | सूट | सूट 
७५ | ait. अभिजीत प्रल्हाद कांबळे शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग सूट | -- | सूट | सूट 
२९ | श्रीम. उर्मिला सं. धावणे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग | - | सूट | -- | सूट 
८३ | श्री. सतिश संजय कदम सामान्य प्रशासन विभाग | - | सूट | -- | सूट 
१०६ | श्री. पवन विलास नेलेकर सामान्य प्रशासन विभाग | - | - | सूट | सूट 
१११ | श्रीम. शीतल रा. नाईक सामान्य प्रशासन विभाग | - | सूट | सूट | सूट 
११५ | श्रीम. पौर्णिमा पोपट पोमण सामान्य प्रशासन विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१४५ | श्री. लक्ष्मीकांत वसंत सावंत सामान्य प्रशासन विभाग | -- | | -- | | -- | सूट 
१६९ श्री. अर्जुन तुकाराम झंजे गृहनिर्माण विभाग | - | सूट | -- | सूट 
०१ _ | श्रीम. भाग्यश्री गंगाधर अनपलवार | गृहनिर्माण विभाग | - | - | - | €& 
१३ | श्रीम. मिनल सूर्यकांत भगत जलसंपदा विभाग | - | सूट | सूट | सूट 
७२ | श्रीम. सिद्धी सुधीर कोर जलसंपदा विभाग | - | सूट | -- | -- | 
१२१ । श्री. प्रसाद सदानंद पवार जलसंपदा विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१४७ | श्री. वहाजोहिन शोख जलसंपदा विभाग | - | सूट | -- | सूट 
१७ | श्री. अभिजीत कुंडलिक चव्हाण । कृषि व पदूम विभाग | - | सूट | -- | सूट 
२६ | श्री. चंद्रदिप मधुकर gated कृषि व पदूम विभाग | - | सूट | सूट | सूट 
८२ _ | it. योगेश काशिराम कदम कृषि व पदूम विभाग | --_| - | - | सूट 
१६८ | श्री. योगेश शिवाजी येलमार कृषि व पदूम विभाग सूट | -- | - | - | 
६६ । श्री. चेतन्य बजरंग कोष्टी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | - | सूट | -- | सूट 
०२ _ | at. रोहित रविंद्र आहेर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
og | श्रीम. सारिका अरविंद भोसले सार्वजनिक आरोग्य विभाग | - | सूट | सूट | सूट 
७२ | श्री. गणेश भिवाजी कसरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग | --_ | - | - | सूट 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


मागील | सहायक कक्ष अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालय/विभागाचे नाव पेपर | पेपर | पेपर | पेपर 
परीक्षेचा क्र.१ क्र.२ क्र.३ | क्र.४ 
आसन 
क्रमांक 
६३ | श्री. शेखर तुकाराम जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१३० | श्रीम. जयश्री विठ्ठल पवनीकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग सूट | -- | सूट | सूट 
१६३ | श्री. अभिषेक माणिकराव वसू सार्वजनिक आरोग्य विभाग | --_| - | - | सूट 
co | श्रीम. सुषमा ads कांबरे मृद व जलसंधारण विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१५४ | श्रीम. रेणुका गुंडप्पा सक्रेवार वित्त विभाग | _--_| सूट | सूट | सूट 
११४ | श्री. सुभाष सदाशिव पाटील वित्त विभाग सुट | सुट | - | € 
१७० | श्री. सचिन अशोक गावडे ग्रामविकास विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१५५ | श्री. अरुणकुमार वसंतराव सुरडकर |। ग्रामविकास विभाग | -- | : सूट | -- | = | -- | = 
१३५ | श्री. शरद सिताराम पवार महसूल व वन विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
८९ | श्री. हेमंत शरदराव Sars महसूल व वन विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
९३ | श्री. कौशिक रामचंद्र मोरे महसूल व वन विभाग | - | सूट | -- | सूट 
२४ | श्री. प्रविण आनंदा देसाई महसूल व वन विभाग | - | सूट | सूट | सूट 
४० | श्री. जगन्नाथ समाधान गाढवे (गाढे) | महसूल व वन विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१५२ | श्री. राहुल जयवंत सुर्यवंशी गृह विभाग सुट | सुट | - | € 
०८ _ श्रीम. वैशाली नारायण Hee] गृह विभाग | - | सूट | सूट | सूट 
१३१ | ait. देवेन्द्र सिताराम पवार गृह विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१०४ । श्रीम. अदिती अनिल नाडकर्णी । गृह विभाग | - | सूट | -- | सूट 
६१ | श्री. निलेश मुगुटराव जाधव गृह विभाग a a | Ye 
६२ | श्री. APT लक्ष्मण जावळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | --_| - | --_ | सूट 
१३२ | श्रीम. अश्विनी अ. पोतलवाड उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सूट | सूट | -- | सूट 
१९ | atl. सुरेश चरण चव्हाण उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | - | सूट | सूट | सूट 
७३ _ | Si. अशोक गोविंद काटे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग | -- | _ सूट | सूट | सूट 
१०७ | श्री. संतोष विठ्ठल नाईकनवरे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सूट | -- | सूट | सूट 
०९ | श्री. राहुल आनंदराव भंडळकर = | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | - | सूट | सूट | सूट 
३३ | श्री. संदिप रामदास दवणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | - | सूट | -- | सूट 
३७ | श्रीम. सविता मनोज घोगले महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | - | सूट | -- | सूट 
११० | श्री. विश्वश्वर दत्तात्रय नकाते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सूट | -- | सूट | सूट 
१४९ | श्री. अविनाश तुकाराम सकपाळ । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | -- | 2 Ye | -- | = ae 
१६५ | Si. ओमप्रकाड वडेन्ना आरशेवार | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | - | सूट | -- | सूट 
७० श्री. विजय प्रल्हाद खोडेवाड अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ac ae | -- | : | -- | a 


पृष्ठ १६ पैकी 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


परिशिष्ट- "क" 
(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप्र-२०२१/प्र.क्र.४१/१७, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ चे सहपत्र.) 
सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा, २०२१ 
परीक्षा वेळापत्रक/परीक्षेच्या वेळी वापरावयाच्या पुस्तकांचा तपशिल. 
परीक्षेचे ठिकाण :- सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, बी रोड, चर्चगेट, मुंबई yoo ०२०. 


परीक्षेचे वेळापत्रक 


वेळ प्रश्नपत्रिका व भाग क्रमांक विषय 


१ २ ३ 


बुधवार, दिनांक १९ जानेवारी, २०२२ 


प्रश्नपत्रिका क्र.१ (भमाग-१ । * महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली. 


(पुस्तकांसह) * कार्यनियमावली अन्वये काढण्यात आलेले अनुदेश. 
सकाळी १०.३० * महाराष्ट्र विधानसभा नियम. 
ते * महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम. 
दुपारी १.३० प्रश्नपत्रिका क्र.१ (भाग-२ | * म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९. 
(पुस्तकांसह) * म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९. 
मुंबई नागरी सेवा वर्गीकरण व सेवाभरती नियम. 
प्रश्नपत्रिका क्र.२ (भाग-१) शासनाच्या निरनिराळ्या विभागातील व मंत्रालयातील 

(पुस्तकांशिवाय) व जिल्हा पातळीवरील रचना. 


जनता, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी संबंध. 
शासनाची महत्वाची धोरणे आणि कल्याणकारी उपाययोजना. 


प्रश्नपत्रिका क्र.२ (भाग-२) कार्यालयीन कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका. 
दुपारी २.३० (पुस्तकांशिवाय) वार्षिक प्रशासन अहवाल. 
ते अत्यंत गुप्त बाबी आणि गोपनीय माहिती व कागदपत्रे याबाबत 
५.३० घ्यावयाची खबरदारी आणि त्यांची सुरक्षितता याबाबत नियम. 


(विभागीय सुरक्षाविषयक सुचनांची नियमपुस्तिका). 

पुराभिलेख जतन करणे. 

मा.संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना 
महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण वागणूक 
देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना. 


गुरुवार, दिनांक २० जानेवारी, २०२२ 


प्रश्नपत्रिका क्र.३ (भाग-१) | * महाराष्ट्र / मुंबई नागरी सेवा नियम. 


सकाळी १०.३० पुस्तकांसह] 
ते ( 
दुपारी १.३० प्रश्नपत्रिका क्र.३(भाग-२) *अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका. 
डु : (पुस्तकांसह) * आकस्मिक खर्च नियमपुस्तिका. 
दुपारी २.३० प्रश्नपत्रिका क्र.४ टिप्पणी लेखन व मसुदा लेखन. 
ते (पुस्तकांशिवाय) 
५.३० 


(*) असे चिन्हांकन केलेल्या विषयांची अधिकृत शासकीय मुळ पुस्तके अथवा संबंधित विभागाच्या आस्थापना 
अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या संबधित अधिकृत शासकीय पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास 
परवानगी राहील. 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


षु म 


93. 
१४. 


१५. 


परिशिष्ट“ ड” Ss 99 


(शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप- २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ चे सहपत्र) 


परीक्षा कालावधीत प्रत्येक उमेदवाराने स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. 

परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ४५ मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. परीक्षा सुरु झाल्यावर 
येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. 

कोवीड-१९ संसर्गाच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने संपूर्ण परीक्षा कालावधीमध्ये उमेदवारांनी मुखपट्टी (मास्क) लावणे 
बंधनकारक आहे. तसेच, प्रत्येक उमेदवाराने सॅनिटायझर सोबत बाळगावे. परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांनी सामाजिक 
अंतर ठेवावे. तसे न आढळल्यास संबंधित उमेदवारांना परीक्षेला बसण्यास मनाई केली जाईल. 

उमेदवारांचे परीक्षा केंद्रावर थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येईल. शरीराचे तापमान विहित मर्यादेपेक्षा धिक आढळल्यास 
त्यांची स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्यात येईल. 

परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ३० मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. परीक्षा सुरु झाल्यानंतर 
कोणत्याही कारणास्तव विलंबाने येणाऱ्या उमेदवाराला अतिरिक्त वेळ दिला जाणार नाही अथवा सदर प्रश्नपत्रिकेची 
परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार नाही. परीक्षा सुरु झाल्यावर अर्ध्या तासानंतर येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा 
हॉलमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. 

परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक पेपर सुरु होण्याच्या वेळी घंटा वाजवण्यात येईल. तसेच पेपर संपण्यापूर्वी दहा 
मिनिटे अगोदर इशारा देणारी घंटा देण्यात येईल. 

उमेदवाराने स्वत:चे लिहिण्याचे साहित्य सोबत आणावे. उत्तरपत्रिका परीक्षेच्या दालनात उपलब्ध करुन देण्यात 
येतील. 

उत्तरपत्रिका लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवश्‍यक सर्व Tales उमेदवारांनी 
अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे. मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस उमेदवाराने कोणतेही लिखाण करु नये. उत्तरपत्रिकेच्या 
आतील पानांवर उमेदवाराने स्वत:चे नाव, आसन क्रमांक इत्यादी मजकूर लिहू नये. उत्तरपत्रिकेच्या कोणत्याही 
भागावर उमेदवारांने स्वाक्षरी करु नये. तसेच सही करणे किंवा ओळख पटवून देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा / 
खूणांचा निर्देश करणे ही बाब आक्षेपार्ह समजण्यात येईल व अशा उमेदवाराविरुध्द गैरवर्तनाबद्दल कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

उमेदवारांनी पुरवणीवर नाव/आसन क्रमांक/पुरवणी क्रमांक इत्यादी तपज्लील लिहू नये. तसेच स्वाक्षरी करु नये. 


. उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्याची मागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस उत्तरे लिहावीत. 
. उमेदवाराने प्रश्नपत्रिकेवर कोणतेही चिन्हांकन/लिखाण करु नये. 
. परिशिष्ट - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे परीक्षेसाठी विहित Horch अधिकृत शासकीय पुस्तके / अधिनियम / नियम / 


शासन निर्णय त्या त्या पेपरच्या वेळी उमेदवारांना परीक्षा कक्षात वापरण्याची परवानगी राहील. विहित केलेली मुळ 
पुस्तके उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या विहित पुस्तकांच्या 
झेरॉक्स प्रतीं परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी राहील. मात्र परीक्षेसाठी विहित केलेल्या पुस्तकांमध्ये अथवा 
पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रतींवर अथवा अधिनियम / नियम / शासन निर्णयाच्या प्रतीवर इतर कोणत्याही प्रकारचे लिखाण 
केलेले नसावे. 

प्रश्नपत्रिका क्र. १, प्रश्नपत्रिका क्र. २ आणि प्रश्नपत्रिका क्र. 3 चे भाग-१ व भाग-२ हे स्वतंत्र उत्तरपत्रिकेवर सोडवावेत. 
उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी आक्षेपार्ह वर्तन (कॉपी 
करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर लिहिणे इत्यादी } 
करणाऱ्या उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परीक्षा-१०८९/प्र.क्र.२०/८९/सतरा, 
दिनांक २८ मे, १९९३ मधील तरतूदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

उमेदवाराने परीक्षा संपण्यापूर्वी त्यांचा पेपर द्यावयाचा झाल्यास तो पर्यवेक्षकाकडेच द्यावा. 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


१६. 
१७. 


4¢. 
१९. 


२०. 


परीक्षा संपण्याच्या १० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून घ्यावी. 


परीक्षा सुरु असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर पर्यवेक्षक अथवा समवेक्षक यांनी परवानगी दिल्याखेरीज जागा सोडू 
नये. 


परीक्षेच्या दालनामध्ये धुम्रपानास सक्‍त मनाई आहे. 


परीक्षा सुरु असताना उमेदवारांनी भ्रमणध्वनी (मोबाईल), पेजर, गणनयंत्र इत्यादी सारखी कोणतीही इलेक्ट्रॉनीक 
उपकरणे जवळ बाळगू नयेत आणि त्यांचा वापर करु नये. 
उमेदवारांनी वरील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात व त्यांचे पालन करावे. 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


